अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला 
अंतर्गत 9 लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला 
२) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला ३) बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा व त्यांच्या अधिनस्थ 
उपविभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते 
दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 29.08.2022 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२२/(११२/२०२२)/लपा, दि. ०६/०४/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.१८.०८.२०२२. 
3) अधीक्षक अभियंता, अकोला सिचन मंडळ, अकोला यांचे पत्र जा.क्र.३४८७/आस्था १/मुदतवाढ 
(ल.पा.)/२०२२, दि.०४.०८.२०२२ व जा.क्र.३४८६/आस्था १/मुदतवाढ (ल.पा.), दि.०४.०८.२०२२ 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अंतर्गत 
१) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
११४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०३ पदांना २) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व 
त्याच्या अधीनस्थ ३ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०१ पदास व 5३) कार्यकारी अभियंता बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अधिनस्थ 
AAAS कालवा प्रकल्प उपविभाग, मलकापुर या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ 
पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त 
विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, SAM अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट “अ”, आणि “ब” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,अकोळला सिंचन मंडळ, अकोला अधिनस्थ १) लघु पाटबंधारे विभाग, 
अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११४ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना 2) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ 3 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदास 
3) कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अधिनस्थ व्याघ्रनाला कालवा प्रकल्प 
उपविभाग, मलकापुर या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना 
दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 


२) उपरोक्त पदे विभागने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक काळावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 


४) अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधीलळ घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती 
अंतिम/अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


लेखाशीर्ष :- 

अधीक्षक अभियंता,अकोला सिंचन मंडळ, अकोला अधिनस्थ १) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व 
त्याच्या अधीनस्थ ५ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च हा “मागणी क्र. आय-५, 
मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली 
अंशदान(वेतन) (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य), (४७०१ 
आय १७१) ” या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. तसेच 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च ST" मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे 
व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली भांडवली खर्च सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) योजनाअंतर्गत (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (४७०१ एच ६६५)” या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 

अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधीनस्थ ३ उपविभागातील नियत व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च हा“*मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च(८०) सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (अनिवार्य)(०४) (०२) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १७१) * तसेच रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा “मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली भांडवली खर्च सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(०२) योजनाअंतर्गत (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच 
६६५)” या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 

कार्यकारी अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा अधिनस्थ व्याघ्रनाला कालवा प्रकल्प 
उपविभाग, मलकापुर या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च हा “मागणी क्र. 
आय-३, मुख्य लेखाशीर्ष २७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प (८०) सर्वसाधारण (००१), संचालन व प्रशासन 
(०३)सामाईक आस्थापना कार्यकारी(०३)(०१) अधिक्षक अभियंता, अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला 
(अनिवार्य) (२७०१ १२७१) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातुन भागवावा. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 


हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२११६३१४६८५२७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.21 16:34:01 +05'30' 


(रेखा भवार) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ ,ब कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
४. मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती, 
५. अधीक्षक अभियंता, अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला, 
६. कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला, 
७. कक्ष अधिकारी , आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती/मुदतवाढ, लपा संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/(२८५/२२)/लपा , दि. २१/०९/२०२२ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी पदांचा तपशिल 
सेवा सातत्य कालावधी दि. ०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 


अ) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्यांच्या अधिनस्थ उपविभाग 


१ लघु पाटबंधारे विभाग , अकोला | कार्यकारी अभियंता/स.का. अ. 
उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता 

विभागीय लेखापाल 

प्रथम लिपीक 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

निम्नश्रेणी लघुलेखक 
आरेखक 

सहायक आरेखक 

संगणक 

भांडारपाल 

सहायक भांडारपाल 

वाहन चालक 

नाईक 

चौकीदार 

शिपाई 


Oo Oo का व्य ब्ला 


Oo © © क O© O O का क AW का ७ 


Cc 
Bs 


AN 
9्ट 


एकूण 


१.१ लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. १, उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
अकोला (बांधकाम) शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A ळे, दद. © O© O© A O CK Oo 


एकूण १८ 


१.२ लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. ६, उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. १ 
अकोट (बांधकाम) शाखा अभियंता / स. अ.२ 8 
वरिष्ठ लिपीक १ 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक १ 
अनुरेखक १ 
वाहन चालक १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 
चौकीदार 
शिपाई 


A 


एकूण 


>9 
९२ 


१.३ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. २, 
अकोला (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A © C © © © A व्ह. 


एकूण 


4.8 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. ७, 
अकोट (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

अनुरेखक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


एकूण 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. ३, 
अकोला (बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

आरेखक 

अनुरेखक 

शिपाई 


एकूण 


विभाग व उपविभाग मिळून नियत अस्थायी एकूण पदे-११४ 


आ) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 


२.१ 


लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उपविभाग क्र.४, अकोळा 
(बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A © C&C © © तळ. A O© CK oO 


एकूण 


-O 
“ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 


२.२ 


लघु पाटबंधारे बांधकाम 
उपविभाग क्र.५, अकोला 
(बांधकाम) 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 

चौकीदार 

शिपाई 


A Oo C © © ळी. A O CK oO 


एकूण 


२.३ 


मृद तपासणी उपविभाग, 
अकोला 


उपविभागिय अभियंता/अधि/स. अ. अ. 
शाखा अभियंता / स. अ.२ 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

प्रयोगशाळा सहायक 

प्रयोगशाळा परिचर 

शिपाई 


एकूण 


नियत अस्थायी एकूण पदे- ४९ 


इ) बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 


३.१ 


व्याप्र नाला कालवा प्रकल्प 
उपविभाग, मलकापुर 


१. उप विभागिय अभियंता 

२. कनिष्ठ अभियंता 

३. वरिष्ठ लिपीक 

४. कनिष्ठ लिपीक 

५. टंकलेखक 

६. अनुरेखक 

७. शिपाई 

८. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
९. वाहन चालक 

१०. चौकीदार 


A Oo ज्य. A ज्या. ७८. Oo 


Oo OO C 


नियत अस्थायी एकूण पदे- १८ 


एकूण नियत अस्थायी पदे = (११४--४९--१८)१८१ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२८५/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट -ब 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२२/(२८५/२२)/लपा, दि. २१/०९/२०२२ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी पदांचा तपशिल 


सेवा सातत्य कालावधी दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ 


अ.क्र उपविभाग पदनाम | संख्या । पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
१) लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 
शि लघु पाटबंधारे मजूर ०२ ।१. पी.एम. टिपले ३१/११/२०२४ 
उपविभाग क्र.१, २. बी. एम. वारकर ३०/०९/२०२७ 
अकोला (बांध.) 
रुपांतरीत अस्थायी पदे एकूण = 02 

२) अकोला पाटबंधारे विभाग, अकोला व त्याच्या अधिनस्थ उपविभाग 

अकोला मृद तपासणी | कारकून | १.अ.सलीम अ.मन्नान ३१/०३/२०२८ 


उपविभाग, अकोला 


रुपांतरीत अस्थायी पदे एकूण = 09 


एकूण रुपांतरीत अस्थायी पदे = (02+09)=03 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.21 16:34:27 +05'30' 


(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


